तांत्रिक अधिकारी, गट - ब या पदावरील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२४ रोजीची 
स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती जेष्ठता 
यादी... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता- २१२४/प्र.क्र. ७/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ एप्रिल, २०२४. 


संदर्भ = १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/१२,दि.२१.०६.२०२१. 
२) शासन आदेशा, क्र.पदोन्न-२०२१/प्र.क्र.०३/ना.पु.१५, दि.२६.०९.२०२२. 

३) शासन आदेश, क्र.पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.१७२/ना.पु.१५, दि.२३.०३.२०२३. 

8) शासन अधिसूचना, क्र.सेप्रनि-१२२०/प्र.क्र.१४०/ दि.२७.०३.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र.१ येथील सा.प्र.वि. च्या शासन अधिसूचनेन्वये नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 
२०२१ मधील नियम ३ (२) अनुसार सेवाज्येष्ठता यादीतील ज्येष्ठतेचा दिनांक व ज्येष्ठतेचा क्रमांक निश्चित 
करण्यात आला आहे. 

संदर्भ क्र. ४ येथील शासन अधिसुचनेन्वये क्षेत्रीय पुरवठा यंत्रणेतील जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ 
तसेच तांत्रिक अधिकारी, गट-ब व इतर संवर्गांचे सेवा प्रवेश नियम सुधारित करण्यात आले आहेत. 


आता, संदर्भ क्र. १ व ४ नुसार तांत्रिक अधिकारी, गट - ब या पदावर कार्यरत अधिकारी यांची 
दि. ०१.०१.२०२४ ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. 


शासन परिपत्रक :- 


१. क्षेत्रीय पुरवठा यंत्रणेतील तांत्रिक अधिकारी, गट - ब या पदावरील अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२४ ची 
स्थिती दर्शविणारी राज्यस्तरीय तात्पुरती ज्येष्ठता यादी सोबतच्या परिशिष्ट मध्ये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. सर्व तांत्रिक अधिकारी यांना विनंती करण्यात येते की, सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूचीची प्रत 
विभागाच्या प्रत संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घ्यावी. तसेच उप आयुक्‍त (पुरवठा)यांनी सदरची ज्येष्ठता यादी 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावी. 


३. सरदर ज्येष्ठता सूचीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांचे आक्षेप असल्यास, त्यांनी ते त्यांच्या आक्षेपाच्या 
समर्थनार्थ योग्य पुराव्यासह/प्रमाणपत्रासह उप आयुक्‍त (पुरवठा) यांच्यामार्फत शासनास या परिपत्रकाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत ॥131१५.॥॥॥७०७७५०५.॥) या शासकीय ई-मेलवर सादर करण्यात यावे 
जेणेकरून त्याबाबत पडताळणी करून सेवाज्येष्ठता यादीत आवश्‍यक त्या दुरुस्त्या करणे शाक्य होईल. 

४. उपरोक्त विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या आक्षेपाच्या निवेदनाचा विचार केला जाणार नाही व सदरची 
ज्येष्ठता सूची अंतिम केली जाईल, यांची सर्वांनी नोंद घ्यावी. 


५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०४०८१४२६३५७१०६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ASMITA RAVINDRA 
PATIL 
(अस्मिता पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१) सर्व विभागीय आयुक्त. 
२) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा). 
३) सर्व तांत्रिक अधिकारी. 
४) निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठता-२१२४/प्र.क्र.०७/ना.पु.१५, दिनांक ०८ एप्रिल, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट 


१. संवर्गाचे नाव : तांत्रिक अधिकारी, गट-ब 


२. वेतनश्रेणी : एस-१६ : ४४९००-१४२४०० 
३. दिनांक ०१ जानेवारी, २०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी (दि.०१.०१.२०२३ ते दि. ३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
नियम ३ (२) संबंधित नियम ३ (२) (अ) 
संबंधित ees ane 
(ब) नुसार | av = नुसार संवर्गात ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा 
aS शासकीय अधिकाऱ्याचे नाव पदावरील जन्म दिनांक प्रवर्ग प्रत्यक्ष रूजु दिनांक दिनांक शेरा 
ज्येष्ठता । श्रीम. प्रत्यक्ष रूजू दिनांक दिनांक 
क्रमांक नियुक्तीचा मार्ग दिनांक 
क्रमांक दिनांक 
1 १__| २ 3 1 ४ | ५ नि 1 ७ | ८ ९ शिंडओओ 
1१. | श्री. प्रसाद मनोहर खरात पदोन्नती १२-०९-१९६७ | अ.जा. | ३०-०९-२०२२ | २६-०९-२०२२ | ३०-०९-२०२५ Peel 
2 श्री. राजेंद्र भागवत केदारे पदोन्नती ०५-०९-१९६७ | अ.जा. । ३०-०९-२०२२ | २६-०९-२०२२ | ३०-०९-२०२५ ॥. | 
३. श्री. विनोद नारायणराव काळे पदोन्नती ३१-१०-१९७५ | इ.मा.व. | २४-०३-२०२३ | 23-03-2023 | ३१-१०-२०३३ ee 
8 श्री. निनाद अशोकराव लांडे पदोन्नती ३०-०६-१९८३ | SATA. | २४-०३-२०२३ | 23-03-2023 | ३०-०६-२०४१ Tea 
षु. श्री. । राजेश नरसिंगराव पुंजल पदोन्नती ०५-०७-१९८२ | अ.ज २४-०३-२०२३ | २३-०३-२०२३ । ३१-०७-२०४० a 
६. श्री. संतोष मन्मथ सरडे पदोन्नती १९-०६-१९७७ | इ.मा.व. | २४-०३-२०२३ | २३-०३-२०२३ | ३०-०६-२०३५ शिश 
ASMITA RAVINDRA = ->->--  .. 
(अस्मिता पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


